सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४८ ] 

८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


औ . भाग १-४८ 


अनुक्रमणिका 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २६ ९ ६ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२७१२ 


पृष्ठे 

२६ ९ ५ 
ते 

२६ ९ ५ 


१ 

NOTIFICATION 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 
Date : 14th November , 2022 

No. SPP . 1622 / 109 / C.R.17 / -XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub - section [ 8 ] of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 [ Act No.IIof 1974 ] the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Shri . Ashok Kisanrao Sasane 
as “ Special Public Prosecutor " for conducting the 
case bearing no 78 / 2021 pending before Sessions 
Court , Beed which is arising out of C. R. No. 138 / 
2022 registered Yusufwadgaon Police Station , 
Taq - Kej , Dist . Beed . 


२६ ९ ५ 


[ पृष्ठे - २० , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ८ ९ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ९ ० 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


2. His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers [ Appointment , Condition of Service and 
Remuneration ] Rules 1984 


3. Lump sum fees of Rs . 45,000 / - [ Rupees Forty Five 
Thousand Only ] as quoted by Adv . Shri , Ashok Kisanrao 
Sasane has been already deposited by the applicant 
Shri Shivaji Pandurang Tat to the Government , vide 
R.B.I. Challan No. 3322 dated 11/11/2022 . The 
amount will be paid to Adv . Shri . Ashok Kisanrao 
Sasane after completion of the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Vaishali P. Borude , 
Section Officer , Law & Judiciary Department . 


२६ ९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिल्लोड , यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुर्नवसन पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) खालील 
अधिसुचना 


क्र . २०२२ / भुसंपादन / मौ / मुखेड / कलम -११ / सिआर -०१ / २०२२ / 
कावि - ८३५.- ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ई ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११ / २०१४ / सीआर ७७ / ए -२ दिनांक ११.० ९ .२०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
अधिसूचना असा केला आहे ) द्वारे , भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला " सदरहू अधिसुचना " असे संबोधण्यात 
यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( झेड - ए ) नुसार जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना उक्त अधिनियामाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . ज्याअर्थी , 
अनुसूची १ मध्ये दर्शविलेल्या जमीन ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी 
असा करण्यात येईल " ) अनुसूची २ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकरी , औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते . असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची ३ मध्ये नमूद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निधारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम 
( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची ५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रकाशित झालेल्या तारखेपासुन तर कार्यवाही पूर्ण होई 
पर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेमध्ये उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही व्यक्तीने 
व्यवहार करु नये किंवा व्यवहारास कारणीभूत ठरु नये किंवा सदर जमिनीवर 
कोणताही बोजा किंवा अडथळा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिन मालकांनी 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधून अशा जमिन मालकांस सुट देऊ शकेल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१३ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा 
करण्यात येईल ) चे नियामनुसार सदर अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचे 
दिनांकापासुन दोन महिन्यांचे आज भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ पोट कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , सिल्लोड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मौजे मुखेड 

अनुक्रमांक 


शके १ ९ ४४ 


9 
. 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 

७ . 


८ . 


अनुसूची- ( एक ) 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : सोयगांव 


गट नंबर 


१४४ 


१४४ 


१४४ 


१४४ 


१४४ 


१४६ 

१४६ 

१४६ 


जिल्हा : औरंगाबाद 


अंदाजित संपादीत 
क्षेत्र 

१.३६ हे आर 

०.७५ हे आर 

०.६७ हे आर 

०.८७ हे आर 

०.२३ हे आर 

२.७१ हे आर 

०.४० हे आर 

१.११ हे आर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - ( दोन ) 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - बनोटी ( मुखेड ) साठवण तलाव , ता . सोयगांव 
जि . औरंगाबाद 


प्रकल्पाचे कामाचा तपशील : - बनोटी ( मुखेड ) साठवण तलाव 
ता . सोयगांव जि . औरंगाबाद 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची - ( तीन ) 

( बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 
१. बनोटी ( मुखेड ) साठवण तलाव ता . सोयगांव जि . औरंगाबाद या 
कामामुळे व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


अनुसूची - ( चार ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने दिलेला 
सामजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे 
प्रकरण ।। व ।।। मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता नाही . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६.०४.२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण ।। व ।।। मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त . 


अनुसूची ( पाच ) 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासक बाबत माहिती ) 

१. प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
लागू नाही . 

२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - लागू नाही 


३. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - लागू नाही 


टिप : 

अ . सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 

ब . उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग क्र . १ औरंगाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे 
उप कलम १ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसुचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारेखपासुन ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत कार्यालयीन वेळेत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिल्लोड या कार्यालयास 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : - २३.११.२०२२ 
ठिकाण : - सिल्लोड 


( कुलदीप जंगम भा.प्र.से. ) 
सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , सिल्लोड . 


२६ ९ ७ 


३ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अहमदपूर यांजकडून 

( भुसंपादन विभाग ) 


अधिसुचना 

( भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये ) 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर ०४.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल 
व वनविभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सिआर / ७७ अ -२ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल . ) 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोट कलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमीनीच्या भुसंपादना 
बाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
या कायद्याने अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


ज्या अर्थी सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी लातुर हे समुचीत 
शासन असल्याचे आहेत . त्याअर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमीन ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे किंवा 
आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशीष्ट 
२ मध्ये करण्यात आलेला आहे . त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ 
उपकलम १ अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता भासु शकते . 


त्याअर्थी परिशीष्ट ३ मध्ये भुसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी परिशीष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी परिशीष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम १ अन्वये पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आलेला 
आहे . 


त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ४ अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्दी झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमीनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा जमीनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचीत केलेल्या जमीनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल परंतु 
आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


२६ ९ ८ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ५ अन्वये व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेच्या 
हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ चे कलम ३ अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत 
करण्यात येईल त्या प्रमाणे भुमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती 
घेईल . आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी लातुर हे समुचीत शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी अहमदपूर यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करत आहे . 


अ.क्र . 


१ . 


परिशिष्ट - १ 

संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 

गाव तलाव क्र . १ मौ . खंडाळी , ता . अहमदपूर , जि . लातूर 

भुसंपादन किंवा गट क्र . 

संपादीत क्षेत्र 

९ ५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , 


प्रयोजनाचे नाव 


१ . 


परिशिष्ट -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण पत्र 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गावतलाव करिता 


अ.क्र . 


२.०० 


: - गावतलाव करिता मौजे खंडाळी ता . अहमदपूर 
जि . लातूर 


समाजाला होणारा लाभ : - मौजे खंडाळी येथील गुरे , ढोरे यांचा पिण्याचा 

प्रश्न व कायमस्वरुपी जमीन ओलीता खाली 
येणार आहे . 


परिशिष्ट ट -३ 

पुनर्वसन बाबीचे विवरण 

गावाचे नाव : - मौ . खंडाळी , ता . अहमदपूर , जि . लातूर 

संपादीत क्षेत्र 

स.न. / गट 
९ ५३ लागू नाही 


O 


परिशिष्ट -४ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकरणाने दिलेला 
सामाजीक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्र 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र .०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . 


टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , अहमदपुर यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


प्रशासकाचे नाव : 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ( समन्वय ) विभाग 
लातुर 


| प्रशासकाचा कार्यालयीन जिल्हाधिकारी कार्यालय लातुर 

पत्ता : 


ज्या अधिसुचनेद्वारे मा . जिल्हाधिकारी लातुर यांचे आदेश 
प्रशासकीय नियुक्ती क्र . २०२२ / भुसंपादन / समन्वय / प्रस्ताव / सिआर 
केली ते नमूद करावे . 

दिनांक ०५/०८/२०२२ अन्वये भुसंपादन 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील 
कलम ४३ नुसार . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभीक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी अहमदपुर यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


ठिकाण - अहमदपुर 
दिनांक - १० नोव्हेंबर , २०२२ . 


४ 


प्रविण फुलारी , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी अहमदपुर . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अहमदपूर यांजकडून 

( भुसंपादन विभाग ) 


अधिसुचना 

( भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये ) 
क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर ०५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल 

व वनविभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सिआर / ७७ अ -२ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल . ) 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोट कलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमीनीच्या भुसंपादना 
बाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
या कायद्याने अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


हे 

ज्या अर्थी सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी लातुर हे समुचीत 
शासन असल्याचे आहेत . त्याअर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमीन ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे किंवा 
आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशीष्ट 
२ मध्ये करण्यात आलेला आहे . त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ 


औरंगाबाद विभाग 
उपकलम १ अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता भासु शकते . 

त्याअर्थी परिशीष्ट ३ मध्ये भुसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी परिशीष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी परिशीष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम १ अन्वये पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आलेला 
आहे . 


त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ४ अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्दी झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमीनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा जमीनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचीत केलेल्या जमीनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल परंतु 
आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ५ अन्वये व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेच्या 
हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ चे कलम ३ अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत 
करण्यात येईल त्या प्रमाणे भुमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती 
घेईल . आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी लातुर हे समुचीत शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी अहमदपूर यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करत आहे . 


१ . 


परिशिष्ट - १ 

संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गाव तलाव क्र . - २ मौ . खंडाळी ता . अहमदपूर , जि . 

संपादीत क्षेत्र 


अ.क्र . भुसंपादन किंवा गट क्र . 


९ ५३ 


०.५७ 


जि . लातूर 


परिशिष्ट -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण पत्र 

प्रयोजनाचे नाव : - गाव तलाव करिता मौजे खंडाळी ता . अहमदपूर 

जि . लातूर 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव करिता 

समाजाला होणारा लाभ : - मौजे खंडाळी येथील गुरे , ढोरे यांचा पिण्याचा 

प्रश्न व कायमस्वरुपी जमीन ओलीता खाली 

येणार आहे . 


परिशिष्ट -3 
पुनर्वसन बाबीचे विवरण 
गावाचे नाव : - मौ . खंडाळी , ता . अहमदपूर , जि . 

स.न. / गट 

संपादीत क्षेत्र 

९ ५३ लागू नाही 


अ.क्र . 


१ . 


परिशिष्ट -४ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकरणाने दिलेला 
सामाजीक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्र 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र .०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . 


प्रशासकाचे नाव : 


टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , अहमदपुर यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


परिशिष्ट -५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


२६ ९९ 


जि . लातूर 


| ज्या अधिसुचनेद्वारे 
प्रशासकीय नियुक्ती 
केली ते नमूद करावे . 


| प्रशासकाचा कार्यालयीन जिल्हाधिकारी कार्यालय लातुर 

पत्ता : 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ( समन्वय ) विभाग 
लातुर 


मा . जिल्हाधिकारी लातुर यांचे आदेश 
क्र . २०२२ / भुसंपादन / समन्वय / प्रस्ताव / सिआर 
दिनांक ०५/०८/२०२२ अन्वये भुसंपादन 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील 
कलम ४३ नुसार . 


ठिकाण - अहमदपुर 
दिनांक - १० नोव्हेंबर , २०२२ . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभीक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी अहमदपुर यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


प्रविण फुलारी , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी अहमदपुर . 


२७०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , 


जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

अधिसुचना 

( कलम -१ ९ ) भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शतेचा अधिनियम २०१३ 
क्र .२०२१ / आरबी / डेस्क / भुस / सिआर - ८१.- सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , देगलूर यांचे पत्र क्र . २०२१ / भूसपांदन / तडखेल / सिआर 
०१ ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , 
अधिसूचना क्रमांक १० पान क्र . ६३ ९ व ६४० वर दिनांक मे / जून २६-०१ , 
२०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग , देगलूर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरुतदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यायत 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत 
क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड चा ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमांन्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
देगलूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र 


अनुसूची- ( एक ) 

संपादित करावयाचे जमिनीचे वर्णन 

गाव : मौजे तडखेल , तालुका : देगलुर जिल्हा : नांदेड 


१ . 


२ . 

३ . 


भूमापन क्र . 

किंवा गट नं . 


९ २ 

९ ३ 


८४ 


अ.क्र . 


एकुण 


शके १ ९ ४४ 


क्षेत्र 

( हे . आर मध्ये ) 


गावाचे नाव : मौ . भोकर 


०.१६ 

०.८४ 


०.० ९ 

१.० ९ 


अनुसूची - ( दोन ) 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - वर्णन भूसंपादन प्रस्ताव एकलारा नंदगाव तडखेल 
भायेगाव रस्त्यासाठी प्रजिमा ७२ किमी १२/८०० ते १३/६०० मौ . तडखेल 
ता . देगलूर जि . नांदेड 


भाग १ - पुरवणी 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - भूसंपादन प्रस्ताव एकलारा नंदगाव तडखेल 
भायेगाव रस्त्यासाठी प्रजिमा ७२ किमी १२/८०० ते १३/६०० मौ . तडखेल 
ता . देगलूर जि . नांदेड 

समाजाला होणारा लाभ : - दळणवळण 


दिनांक : - ० ९ .११.२०२२ 

ठिकाण : - नांदेड 


अनुसूची- ( तीन ) 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
ता . भोकर 


सोडून देण्यात 
आलेले जमिनीचे 
आदमासे क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

लागू नाही 


जिल्हा नांदेड 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


अनुसूची ( चार ) 

पुर्नवसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- लागु नाही 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
भूमीसंपादन अधिकारी देगलूर यांचे कार्यालयात करता येईल . 


जिल्हाधिकारी नांदेड , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०- १६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : - ३३ के . व्ही . उपकेंद्र मौ . पारगांव जो . ता . आष्टी जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - ३३ के . व्ही . उपकेंद्र मौ . पारगांव जो . ता . आष्टी 
जि.बीड या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - महावितरण , 


६ 

जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील अधिसुचना 
जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
३३ के . व्ही . उपकेंद्र मौ . पारगांव जो . ता . आष्टी जि . बीड . साठी भुसंपादन 


क्रमांक - प्र.अ . / भुस . / कावि .११ / १६.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - ३३ के . व्ही . उपकेंद्र मौ . पारगांव ता.आष्टी जि.बीड 

स.न. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 
१ 

७१५ 

०.८० 

०.८० 


हे . आर . 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अ.क्र . 


२७०१ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - ३३ के . व्ही . उपकेंद्र मौ . पारगांव जो . ता . आष्टी जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : 

ठिकाण : 


जिल्हाधिकारी बीड , करीता , 


२७०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . १ पारनेर 


७ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 

महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 


स.नं. / ग.नं . 

४४५ 

४४५ 

४४६ 

४४६ 

एकूण 


अ.क्र . 


भाग १ - पुरवणी 


ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं . 
लागू नाही . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

०.२७ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . १ पारनेर ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . १ पारनेर ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


०.०८ 

१.१७ हे . आर 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . १ पारनेर ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 
लागू नाही . 


करावेः 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : / / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 


( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 
पाटोदा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


८ 

उपविभागीय अधिकारी तथा अतियात चौकशी अधिकारी हिंगोली , यांजकडून 
जाहिर सुचना 


दिनांक : २२.११.२०२२ 

ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा अतियात चौकशी अधिकारी हिंगोली जाहिर सुचना देतो की , अतियात इन्कवायरी कायदा १ ९ ५० कलम २ ( १ ) 
अ प्रमाणे सिताराम कृष्णराव देशपांडे यांचे दिनांक १८.०१.२०० ९ रोजी निधन झालेले आहे . 


त्यामुळे अर्जदार श्री . विजयकुमार सितारामपंत देशपांडे , रा . देऊळगांव रामा , ता.जि.हिंगोली यांनी सदरील रामचंद्र देवस्थान देऊळगांवरामा येथील 
वंशपरंपरेनुसार अर्जदाराचे नांवाने विरासत मंजूर करणे बाबत अर्ज सादर केला आहे . 


सदरील प्रकरणी कोणास काही आक्षेप असल्यास या जाहिराती पासुन सहा आठवड्याचे आत लेखी आक्षेप या कार्यालयास सादर करावा . नसता 
अर्जदार यांचे विरासत मंजूरी बाबत मान्यता देण्यासाठी पुढिल कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


Village 


Shepwadi 
Tq . Ambajogai 


९ 

BY DEPUTY COLLECTOR ( ATIYAT ) AMBAJOGAI DIST.BEED 

Sub : - Succession enquiry of Late Inamdar Najiroddin s / o Mohhmad Saheb @ Dadamiya , Makka Masjid , Ambajogai 
Tq . Ambajogai , Dist . Beed . 


Survey No. 


No. 2013 / Ambajogai / Inam / 2 / 1 / kavi- 2442 .--- It is hereby for general information that Shaikh Khaled , Shaikh Mukhtar , 
Shaikh Bashir , Shaikh Nasir s / o Najiroddin all R / o Gandhinagar , Ambajogai Tq . Ambajogai , Dist Beed who was holder of the Inam 
Property mentioned as under . 


Old - 129 


Old - 138 


Old - 161 


New -69 


New -78 


New -81 


Area ( H.R. ) 


9 acre 20 guntha . 

33 acre 25 guntha . 

11 acre 32 guntha . 


Rs . 


11 


जाहिर नोटिस देणार 


( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी 


37 


14 


तथा 

अतियात चौकशी अधिकारी 
हिंगोली . 


Assesment 


२७०३ 


Ps . 


56 


59 


93 


Share 


0-8-0 


Is stated to have died on 10/06/2014 and Shaikh Khaled , Shaikh Mukhtar , Shaikh Bashir , Shaikh Nasir s / o Najiroddin all 
R / o Gandhinagar , Ambajogai Tq . Ambajogai Dist . Beed has appeare for granting succession on his name . His claim to succesed 
the deceased are to be held in this Office . Any person having any objection to the aforesaid claim should appear in the office of 
the Deputy Collector Atiyat , Ambajogai Dist . Beed in person or through attorney , within six weeks of publication of this notifica 
tion in the Govt . Gazette and file objection in writing , failing which no claim or objection will considered and case will be hear nad 
decide on the merits of claim of aforesaid person . 


Deputy Collector ( Atiyat ) 
Ambajogai , Dist . Beed . 


२७०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , 


डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


१० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 
वाचा : - १. श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा १७/०३/२०२१ ते ०८/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( २३ ) 
दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
४५१/२०२२ दिनांक ३०/०३/२०२२ 

२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१/३५ / प्र.क .८३ का ३ दिनांक 

१४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / २६०४ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड 
यांची १७/०३/२०२१ ते ०८/०४/२०२१ पर्यतची एकुण ( २३ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . एम . चौधरी या सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एम . चौधरी 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहिले . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एस . व्ही . निमसे , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २० , एप्रिल २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


११ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा 
( तत्कालीन ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड ) यांचा 
२२/०३/२०२१ ते ०७/०४/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( १७ ) दिवसांची कार्योत्तर 
परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / २२ ९ / २०२२ दिनांक 
०२/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl . Cell / 
Gen./1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ का ३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / २६०५ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना हे 
श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा ( तत्कालीन ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , यांची २२/०३/२०२१ ते ०७/०४/२०२१ 
पर्यतची एकुण ( १७ ) दिवसांची परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . बागुल हे सदरील परावर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . बागुल यांनी ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहिले . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एस . व्ही . निमसे , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड यांनी पाहिले . 


· 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३० एप्रिल २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१२ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा ०८ / ० ९ / २०२० ते २१ / ० ९ / २०२० पर्यन्तची एकुण ( १४ ) 
दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
३२५/२०२२ दिनांक ०४/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / 
Gen./1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ का ३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

- 

जा . क्र . / प्रशा / २६०६ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची ०८ / ० ९ / २०२० ते २१ / ० ९ / २०२० पर्यतची एकुण ( १४ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . आर . भद्रे हे सदरील परावर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे यांनी 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहिले . 
क . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
दिनांक ०८ / ० ९ / २०२० ते १३ / ० ९ / २०२० रोजीचे कामकाज श्री.एस.व्ही . 
निमसे , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी तर १४ / 
० ९ / २०२० ते २१ / ० ९ / २०२० रोजीचे कामकाज श्रीमती एम . एम . चौधरी , तत्कालीन 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड पाहिले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : -३० , एप्रिल २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०- १६ , शके १ ९ ४४ 


१३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा १६/०३/२०२१ ते ०४/०४/२०२१ पर्यतची एकुण ( २० ) 
दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे पत्र जाक्र / 
३२५/२०२२ दिनांक ०४/०३/२०२२ 


२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl.Cell / 
Gen./1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१/३५ /प्र.क.८३ का ३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ 


कार्यालयीन आदेश 

- 

जा . क्र . / प्रशा / २६०७ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची १६/०३/२०२१ ते ०४/०४/२०२१ पर्यतची एकुण ( २० ) दिवसांची 
परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . आर . भद्रे हे सदरील परावर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे 
यांनी दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहिले . 


अर्जदारच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
दिनांक १६/०३/२०२१ रोजीचे कामकाज श्रीमती एम . एम . चौधरी , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी तर १७/०३/२०२१ ते 
०४/०४/२०२१ रोजीपर्यतचे कामकाज श्री . एस . व्ही . निमसे , तत्कालीन २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३० , एप्रिल २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा दिनांक २२/०४/२०२२ रोजीचा अर्ज प्राप्त 
दिनांक २ ९ / ०४ / २०२२ व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र . / प्रशा / २६०८ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची 
दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित दिनांक २ ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मंजूर करीत आहे . 


२७०५ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १८८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 
एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी पाहिला . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ३० , एप्रिल २०२२ 


१५ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . सी . खैरनार , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक ०७/०६/२२ ते १०/०६/२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

व 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३१० ९ / २०२२ जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एस . सी . खैरनार , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अंबड यांची 
दिनांक ०७ / ०६ / २०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०६/०६/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १३/०६/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह व दिनांक ११/०६/२०२२ व १२/०६/२०२२ या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . सी . खैरनार हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


- 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . सी . खैरनार हे 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


जालना . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत न्यायिक विभागाचा कार्यभार 
श्रीमती पी . पी . भारसाकडे ( वाघ ) ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 
जालना तर प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

०६/०६/२०२२ 


दिनांक 


: 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


२७०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एन . ए . वानखेडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १३/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ या ( ०६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ३११० / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक १३/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . ए . वानखेडे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना म्हणुन 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०७/०६/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती व्ही . एल . भोसले , मुख्यन्यायदंडाधिकारी , जालना यांचा 
बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा अर्ज ( सोबत अपत्याबाबतचे प्रमाणपत्र , 
व खालील नमूद शासन निर्णयातील “ XV ” नुसार बंधपत्र ) 


२ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . रुल / पी -१६०४ / 
२०१८ / १६३ , दिनांक २१/०८/२०१८ 


३ ) मा . शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -२०१७ / प्र.क्र . 
२५ / सेवा -६ , दि २३ / ७ / १८२५ / सेवा -६ , दि २३/७/१८ 
कार्यालयीन आदेश 


— 

जा.क्र . / प्रशा / ३१११ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे उक्त 
संदर्भ क्र .०३ च्या शासन निर्णयातात नमुद शर्ती व अटीस अधीन राहुन 
खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहेत . 


श्रीमती व्ही . एल . भोसले , मुख्यन्यायदंडाधिकारी , जालना यांना दिनांक 
०७/०६/२०२२ ते २०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( १४ ) दिवसांची बाल संगोपन 
रजा मंजूर करीत आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एल . भोसले हया 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणुन कामकाज करतील . 


जर श्रीमती व्ही . एल . भोसले हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या मुख्यन्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


सदरील बालसंगोपन रजेची नोंद उक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील 
अट क्र . xiv अन्वये न्यायीक अधिकां - याच्या सेवापुस्तीकेत विहित नमुन्यात 
संलग्न करण्यात आलेल्या तक्त्यामध्ये घेण्यात यावी . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे तातडीच 
कामकाज श्री . ए . एन . जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना हे पाहतील . 

जालना . दिनांक : - ०७/०६/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


१८ 

जिल्हा 

न्यायाधीश १ यांजकडून 

२ 

वाचाः- श्रीमती डी . एम . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा अर्ज ( सोबत अपत्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र , व खालील नमूद शासन निर्णयातील “ XV ” बंधपत्र ) 

२ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . रुल / पी -१६०४ / २०१८ / 
१६३ , दिनांक २१/०८/२०१८ 


३ ) मा . शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क . संकीर्ण - प्र.क्र .२५ / सेवा 
६ , दि २३/७/१८ 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३११२ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
उक्त संदर्भ क्र .०३ च्या शासन निर्णयातात नमुद शर्ती व अटीस अधीन 
राहुन खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहेत . 


श्रीमती डी . एम . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जालना 
यांना दिनांक ०७/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( १८ ) दिवसाची 
बाल संगोपन रजा मंजूर करीत आहेत . 


जर श्रीमती डी . एम . शिंदे हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


उपरोक्त रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती डी . एम . शिंदे हया २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन कामकाज करतील . 


सदरील बालसंगोपन रजेची नोंद उक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील 
अट क्र . xiv अन्वये न्यायीक अधिकां - याच्या सेवापुस्तीकेत विहित नमुन्यात 
सलंग्न करण्यात आलेल्या तक्त्यामध्ये घेण्यात यावी . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
दिनांक ०७/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यत तातडीचे कामकाज श्रीमती 
एन . ए . वानखेडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या 
पाहतील तर दिनांक ११/०६/२०२२ ते २०/०६/२०२२ पर्यत श्री . जी . डी . 
अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे पाहतील . 
जालना . दिनांक : - ०७/०६/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . पी . भारसाकडे ( वाघ ) , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व स्तर , जालना यांचा दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची 
एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३११३ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . पी . भारसाकडे ( वाघ ) , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांची दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
तसेच दिनांक ११ व १२ जून , २०२२ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायदयासह 
व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . पी . भारसाकडे ( वाघ ) या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार व 
त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या श्री . एस . सी . खैरनार , दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , अंबड यांच्या न्यायालयाचा कार्यभारासह श्रीमती एम . आर . 
खाणवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना या पाहतील . 

. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : -०७ जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


२० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . के . एम . जयस्वाल , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २०/०६/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ 
पर्यतची ( १ ९ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३३५३ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री के . एम . जयस्वाल , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २०/०६/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( १ ९ ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयींन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री के . एम . जयस्वाल , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


२७०७ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री के . एम . जयस्वाल , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . डी . भगत जिल्हा न्यायाधीश -५ , 
जालना हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : -२०/०६/२०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश २ , अंबड यांचा 
दिनांक २०/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ पर्यतची ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३३३३ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड यांची दिनांक २०/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ पर्यन्तची 
एकुण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १८/०६/२०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . व्ही . विरेश्वर हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन . व्ही . विरेश्वर हे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , अंबड हे स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १५ जून , २०२२ 


प्रमुख 


एन . जी . गिमेकर , 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२७०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


२२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १५/०६/२०२२ ते १६/०६/२०२२ पर्यतची 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

व 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३३३२ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक १५/०६/२०२२ ते १६/०६/२०२२ पर्यन्तची 
एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १५/०६/२०२२ रोजीच्या 
सकाळी ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . एल . टिकले , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . एल . टिकले , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक १५/०६/२०२२ रोजीचा 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ , जालना यांनी तर दिनांक १६/०६/२०२२ रोजीचा कार्यभार 
श्री . एस . आर . तांबोळी , जिल्हा न्यायाधीश - २ , जालना यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १७ जून , २०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . एल . टिकले , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २०/६/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३४१८ / २०२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीची एक दिवसांची 
अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजुर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . एल . टिकले , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . आर . तांबोळी , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक : - २१ जून , २०२२ 

जालना . 


एन . जी . गिमेकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२४ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा 
यांचा दिनांक २२/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यांचे न्यायालयाचे पत्र क्र . ७३५ / २०२२ 
दि .१७ / ०६ / २२ व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३४१३/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांची 
दिनांक २१/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत दिनांक २५ व २६ जून 
२०२२ या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . वाय . शेख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणुन काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . वाय . शेख या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर या 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : -२१ जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०- १६ , शके १ ९ ४४ 


२५ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . आर . तांबोळी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १३/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३२२२/२०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री एस . आर . तांबोळी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक १३/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ 
पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १०/०६/२०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत व दिनांक ११/०६/२०२२ ते १२/०६/२०२२ या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . आर . तांबोळी , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . आर . तांबोळी , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा 
न्यायाधीश –४ , जालना हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : -१० जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक २०/०६/२०२२ ते २३/०६/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३२ ९९ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक २०/०६/२०२२ ते २३/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १८/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २४/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह व शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


२७० ९ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणुन काम करीत 
राहिले असते . 


हे 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सी . एस . देशपांडे , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती आर . व्ही . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन या 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १४ जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ जालना . 


२७ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
यांचा दिनांक १६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / ३३१०/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री . 
एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची दिनांक 
१६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एल . येवलेकर हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एल . येवलेकर हे 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एम . आर . खाणवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना 
या पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - १६ जून , २०२२ 


एस . आर . तांबोळी , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२७१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , 


२८ 


डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ३३११/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . जी . डी . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक १६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १६/०६/२०२२ रोजीपासून ते दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ 
रोजीच्या रिमांडच्या कामकाजाच्या वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . अग्रवाल हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . डी . अग्रवाल , हे ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


२ 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व 
त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या श्रीमती डी . एम . शिंदे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांच्या न्यायालयाच्या कार्यभारासह 
श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

जालना . दिनांक : - १६ जून , २०२२ 


एस . आर . तांबोळी , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना . 


२ ९ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . / प्रशा / ३१५३ / २०२२- जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे श्री . 
व्ही . जी . कारमोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही , जी . कारमोरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसते तर ते 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत 
राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही . जी . कारमोरे , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती आर.एस. अडकिने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०८ जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


३० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ 
पर्यतची ०३ दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . / प्रशा / ३१५२/२०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री एस . जी . अडके , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ 
पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक ११/०६/२०२२ 
ते १२/०६/२०२२ या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . जी . अडके , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . जी . अडके , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . डी . भगत , 
डी . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश –५ , जालना हे स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - ०८ जून , २०२२ 


एन . जी . गिमेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


३१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २३/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ रोजीची 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


क्र . / प्रशा / ३५८० / २०२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २३/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २३/०६/२०२२ रोजीच्या सकाळी ८ वाजेपासून ते 
दिनांक २७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्य 
परवानगीसह विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


२७११ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . आर . तांबोळी , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधिताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक : - २८ जून , २०२२ . 


जालना . 


एन . जी . गिमेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


३२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती आर . व्ही . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन 
यांचा दिनांक ०६/०७/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र . / प्रशा / ३५४१ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे श्रीमती 
आर . व्ही . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची दिनांक 
०६/०७/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
ही दिनांक ०५/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
११/०७/२०२२ पर्यतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह व दिनांक ० ९ व १० जुलै या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भोकरदन म्हणुन काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . व्ही . पाटील 
या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . सी . एस . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन 
हे पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २८ जून , २०२२ 


ए . एल . 

टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


२७१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


३३ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक २७/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . / प्रशा / 

३५०५ / २०२२ - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
२७/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २४/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०१/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . बी . राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . बी . 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 


राजपूत या 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील दिनांक २५/०६/२०२२ ते 
२६/०६/२०२२ रोजीचा त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , मंठा व सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार तसेच दिनांक २५/०६/२०२२ पासून ते दिनांक ३०/०६/२०२२ 
रोजीपर्यतच्या त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . गोवेकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , परतूर या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना . दिनांक : - २४ जून , २०२२ 


एस . आर . तांबोळी , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना . 


३४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २८/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

F 

क्र . प्रशा / ३५४०/२०२२ - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक २८/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पर्यतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक २७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०१/०७/२०२२ पर्यंतच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक 


जालना . 


: 


२८ जून , २०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३० ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ : अग्रहायण , १०-१६ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वसमतनगर , यांजकडून 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये वसमतनगर 


शहराच्या ( दुस - यांदा सुधारित ) विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 
क्र .६६ ९ ४ / २०२२ , दि . २८/११/२०२२ . - ज्या अर्थी , वसमतनगर 
नगर परिषदेने ( यापुढे " उक्त नियाजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) , 
तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम ३८ सह २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार 
प्रारुप विकास योजना वसमतनगर . ( यापुढे " उक्त प्रारूप विकास योजना " 
असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र . ०७ दि . ११ / ०२ / 
२०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
औरंगाबाद विभाग , पुरवणी भाग - १ मध्ये दि . २५-३१ मार्च , २०२१ रोजी 
प्रसिध्द केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -२४ च्या तरतुदींस अनुसरुन 
वसमतनगर नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली शाखा , हिंगोली 
यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रं . १४२३ , दि . १०/०५/२०२१ 
अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार , नगर रचना अधिकारी 
तथा सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली शाखा हिंगोली , उक्त 
अधिनियमाचे कलम -२५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , 
उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त नियोजन 
प्राधिकारणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यासाठी 
हस्तांतरीत केली आहे . 

औ भाग १ अ -३० 


८ ९ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरीता प्रसिध्द करण्यासाठी ठरावक्र .०१ दि . १७/११/२०२२ रोजी 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारुप विकास योजना , विकास 
योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम -२६ ( १ ) अन्वये नागरिकांकडून 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू योजने संबंधीचे 
नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ , खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 


१. मुख्याधिकारी , वसमतनगर , नगर परिषद , वसमतनगर 
२. सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली शाखा , हिंगोली . 
उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकत 
असतील तर त्यांना ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , नगर परिषद 
यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगर 
परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील . 

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शक 
आकारुन वसमतनगर नगर परिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 

ठिकाण : वसमत 


मुख्याधिकारी 

वसमतनगर नगर परिषद , 
वसमत . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ : अग्रहायण , १०- १६ , शके १ ९ ४४ 

BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL 


BASMATNAGAR 

DIST.HINGOLI 

NOTICE 

Publication of Draft Development Plan of Basmatnagar 
( IInd Revised ) 


Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 


No - 6694 / 2022 Date : 28/11/2022 . Whereas the 
Basmatnagar Municipal Council , ( hereinafter referred to as 
" the said Planning Authority , " ) vide Resolution No. 07 dated 
11/02/2021 had declared its intention to prepare a Draft 
Development Plan of Basmatnagar ( hereinafter referred to as 
the " said Draft Development Plan " ) for the area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as said " area " ) as per the 
provision of section - 23 ( 1 ) read with section 38 of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to 
as the " said Act " ) and notice to that effect is published in 
Maharashtra Government Gazette Aurangabad Division , 
Supplement on Dt . 26-31 March 2021 . 


And whereas , as per the provision in section - 24 of the 
said Act , the Municipal Council vide Order No. 1423 Dt . 10 / 05 / 
2021 has appointed Assistant Director of Town Planning 
Hingoli Branch Hingoli as " Town Planning Officer " to prepare 
the said Draft Development Plan for the said area ; 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant 
Director of Town Planning Hingoli Branch Hingoli after having 
prepared Existing Land Use Map as per section - 25 of the said 
Act , has prepared the said Draft Development Plan of the said 
area and has handed it over to the said Planning Authority for 
publication under section - 26 ( 1 ) of the said Act ; 


भाग १ -अ पुरवणी 

And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 01 dated 17/11/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section - 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Basmatnagar Municipal Council hereby 
publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting 
suggestions / objections from the public . The copy of the said 
Draft Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 


1. The Chief Officer , Basmatnagar Municipal Council , 
Basmatnagar . 

2. Assistant Director , Town Planning Hingoli Branch , 
Hingoli 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Basmatnagar Municipal Council , within the 
period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections received 
by the Municipal Council within the period of the 30 days 
from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Basmatnagar Municipal Council . 
Place : -Basmatnagar . 


Chief Officer , 
Basmatnagar Municipal Council 
Dist . Hingoli . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


